RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ९ ३ ( २ ) ] 


मंगळवार , ऑगस्ट ३ , २०२१ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २१२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र . ८२ / गृनिभू.- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व 
विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ मुख्य अधिकारी , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / मुंबई इमारत दुरुस्ती व 
पुनर्रचना मंडळ " या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे , ते असे : 


१. या नियमांना , “ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील मुख्य अधिकारी , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ / मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ ( सेवा प्रवेश ) नियम , २०२१ ” असे म्हणावे . 


२. या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 


( अ ) “ शासन ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन असा आहे . 


“ 


( ब ) प्राधिकरण ” म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) याच्या 
कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण . 


चार - ब - २१२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ३ , २०२१ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४३ 


३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील मुख्य अधिकारी , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ तसेच मुख्य अधिकारी , मुंबई 
इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या पदावरील नियुक्ती , भारतीय प्रशासकीय सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी ( Junior 
Administrative Grade ) दर्जाच्या किंवा समकक्ष पदावर व वेतनश्रेणीत कार्यरत अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीच्या धोरणानुसार 
प्रतिनियुक्तीने करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास मोकलीकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ३ , २०२१ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४३ 


३ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


:: 


“ 


( ब ) 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र . ८२ / गृनिभू.- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व 
विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणाच्या विविध मंडळातील ( मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ वगळता ) 
“ मुख्य अधिकारी " या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे , ते असे : 

१. या नियमांना , “ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या विविध मंडळातील ( मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ वगळता ) मुख्य अधिकारी ( सेवा प्रवेश ) नियम , २०२१ ” असे म्हणावे . 
२. या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( अ ) “ शासन ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन असा आहे . 

प्राधिकरण ' म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) याच्या 
कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण . 
( क ) “ विभाग ” म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा गृहनिर्माण विभाग असा आहे . 
मुख्य 

अधिकारी ” म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या विविध मंडळातील ( मुंबई 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ वगळता ) मुख्य अधिकारी असा आहे . 

३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ मुख्य अधिकारी ” या पदावरील नियुक्ती शासनाच्या उप सचिव किंवा महसूल 
संवर्गातील अपर जिल्हाधिकारी किंवा अन्य प्रशासकीय विभागात समकक्ष पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून , 
शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार किंवा प्राधिकरणाच्या आस्थापनेमध्ये पदोन्नती मार्गाने सहमुख्य अधिकारी , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ / मुंबई ईमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या पदावर कार्यरत असलेल्या व त्या पदावर किमान २ वर्षे नियमित 
सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांमधून बदलीने करण्यात येईल . 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय / 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही . 

४. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर बदली / पदोन्नतीने नियुक्त झालेली व्यक्ती , प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील , 
महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही मंडळात / कार्यालयात बदलीस पात्र राहील . 


“ 


( ड ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास मोकलीकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


चार - ब - २१२-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ३ , २०२१ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४३ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र . ८२ / गृनिभू.- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा 
महा . २८ ) यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले 
सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम 
करीत आहे , ते असे : 

१. या नियमांना , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ( सेवा प्रवेश ) नियम , २०२१ ” असे म्हणावे . 
२. या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( अ ) “ शासन ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन असा आहे . 

( ब ) “ प्राधिकरण ' म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) याच्या 
कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण . 

( क ) “ विभाग ” म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा गृहनिर्माण विभाग असा आहे . 
३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ” या 
पदावरील नियुक्ती , शासनाच्या उप सचिव किंवा महसूल संवर्गातील अपर जिल्हाधिकारी किंवा अन्य प्रशासकीय विभागात 
समकक्ष पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून , शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन 
निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार किंवा प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर 
सह मुख्य अधिकारी , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / मुंबई ईमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या पदावर कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्याच्या बदलीद्वारे करण्यात येईल . 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय / 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास मोकलीकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ३ , २०२१ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४३ 


५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


: 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र . ८२ / गृनिभू.- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व 
विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ सचिव ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे , ते असे 

१. या नियमांना , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ सचिव , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
( सेवा प्रवेश ) नियम , २०२१ ” असे म्हणावे . 
२. या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( अ ) “ शासन ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन असा आहे . 

प्राधिकरण ” म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) याच्या 
कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण . 

( क ) “ विभाग ” म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा गृहनिर्माण विभाग असा आहे . 
३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ सचिव , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण " या पदावरील नियुक्ती , 
शासनाच्या उप सचिव किंवा महसूल संवर्गातील अपर जिल्हाधिकारी किंवा अन्य प्रशासकीय विभागात समकक्ष पदावर कार्यरत 
असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून , शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश 
इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल . 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय / 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही . 


( ब ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास मोकलीकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ३ , २०२१ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४३ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र .८२ / गुनिभू.- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व 
विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ उप मुख्य अधिकारी ( पणन ) , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ ” या पदावरील सेवा 
प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे , ते असे : 

१. या नियमांना , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील " उप मुख्य अधिकारी ( पणन ) , " मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ ( सेवा प्रवेश ) नियम , २०२१ ” असे म्हणावे . 
२. या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( अ ) “ शासन ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन असा आहे . 

प्राधिकरण ” म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) याच्या 
कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण . 

( क ) “ विभाग ” म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा गृहनिर्माण विभाग असा आहे . 
३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ उप मुख्य अधिकारी ( पणन ) , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ ' या पदावरील 
नियुक्ती , शासनाच्या अवर सचिव किंवा महाराष्ट्र राज्य महसूल संवर्गातील उप जिल्हाधिकारी ( निवडश्रेणी ) किंवा सहकार , पणन 
व वस्त्रोद्योग विभागातील समकक्ष पदावर व वेतनश्रेणीवर कार्यरत असणा - या अधिकाऱ्यांमधून , शासनाच्या प्रतिनियुक्ती 
धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या 
कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल . 


“ 


( ब ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीनिवास मोकलीकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


